मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१७९/१४-अ 


तारीख: १४ जून, २०१९ 
शासन आदेशा 


निवडणुक कार्यालय साप्रवि कार्यासन-३३ यांना लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ साठी 


खालील नमूद सहायक कक्ष अधिकारी तसेच लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी 


यांच्या सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या होत्या. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (4) अनुसार खाली नमूद केलेल्या 


कर्मचाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-६ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात 


बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र.  श्री/ | सहायककक्ष पदनाम । सध्याचा विभाग बदलीनंतर 
श्रीमती | अधिकारी/ पदस्थापनेचा विभाग 
लिपिक- 
टंकलेखकाचे नांव 
1१ | २ ३ 1 छे ५ ६ 
णं श्री ।ज.गो.नार्वेकर | सहायक कक्ष | साप्रवि सामान्य प्रशासन 
अधिकारी । कार्यासन-३३ । विभाग 
२|श्री ।वि.रा. इंदुलकर | सहायक कक्ष  साप्रवि महसुल व वन विभाग 
अधिकारी । कार्यासन-३३ 
३ | श्रीमती | कां.हे.डोईफोडे | सहायक कक्ष  साप्रवि सार्वजनिक बांधकाम 
(कां.प्रे. नाईक) । अधिकारी | कार्यासन-३३ । विभाग 
४|श्री ।रा.ज.खरात सहायक कक्ष | साप्रवि उद्यो, ऊर्जा व 
अधिकारी । कार्यासन-३३ | कामगार विभाग 
५ श्री । नि.मु.जाधव सहायक कक्ष | साप्रवि गृह विभाग 
अधिकारी । कार्यासन-३३ 
६ | श्रीमती | क.म.पेडणेकर | सहायक कक्ष | ata सार्वजनिक बांधकाम 
अधिकारी । कार्यासन-३३ । विभाग 
७|श्री ।सु.श्री.जोशी लिपिक- । साप्रवि कृषि, पशुसंवर्धन, 
टंकलेखक । कार्यासन-३३ | दुग्धव्यवसाय विकास 
व मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१७९/१४-अ 


2. 


उपरोक्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोरील रकाना क्रमांक ५ येथील विभागातून रकाना 


क्रमांक ६ येथील बदली झालेल्या विभागात रुजू होण्यासाठी दिनांक १४-०६-२०१९ (म.नं.) पासून 
एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. उपरोक्त कर्मचाऱ्यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न 


करता त्यांच्या नावासमोरील रकाना क्रमांक ६ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागात तत्काळ रुजू 


व्हावे. 


३. 


सदर आदेठा देझा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर बस Ts टवर उपलब्ध असून 


त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०६१४१७५५०३२००७ असा आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
=IN, ०-6 


2 DN: ment Of Maharashtra, ou=General 
| mt | a Z Admi rtment, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=711589caceff9b0bb07e3c6556e724501d0c5ea5c63b31 
© 46314d51ec0e87d0a6, 
M U S hta Uu e Kazi serialNumber=77a529748c5e7c1ba7a66e8 1 c654ba3c492fdaSb2 
9e076241db1ba213ddedf4e, cn=Imtiyaz Mushtaque Kazi 
Date: 2019.06.17 12:15:26 +05'30' 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी / लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन (संबंधित 
विभाग, मंत्रालय मंत्रालयीन 
अपर मुख्य सचिव मुख्य अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग विभागांमार्फत) 
अपर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणुक अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सह/उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय 


उप सचिव/अवर सचिव (निवडणूक शाखा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-3) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


